मुंबई शहर व इतर मोठया संवेदनशील 
शहरांमध्ये निर्माण करण्यात आलेल्या जलद 
प्रतिसाद पथकात कार्यरत पोलीस अधिकारी/ 
अंमलदार यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एसएसए-०४१९/प्र.क्र.१२१/विशा-४, 
दुसरा मजला,मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुख्य इमारत, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ ऑगस्ट, २०२०. 


वाचा:-१. पोलीस आयुक्त, मुंबई यांचे दिनांक ०८.०४.२०१९ चे पत्र सहपत्रांसह. 
२.गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एसएसए-१००९/प्र.क्र.३७७/विशा-४, दिनांक ३१.०८.२००९ 
३. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल-३ दिनांक १५.०६.२०११ 
४. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.ओपीओ-३११०/प्र.क्र.१०७(बो/पु.बां.२/पोल-३ 
दिनांक २५.०७.२०११ 
५. वित्त विभाग, शासन अधिसूचना असाधारण क्र.३८, दिनांक ३०.०१.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

जलद प्रतिसाद पथकातील अधिकारी/अमंलदार यांना मुंबई शहरावर होणारे दहशतवादी हल्ल्यांना 
प्रथमतः सामोरे जावुन दहशतवादी हल्ले निपटणे, अपहरण परिस्थिती हाताळणे व ओलीसांची सुटका करणे 
असे जबाबदारीचे व अत्यंत जोखिमेची कामकाज करावे लागते. मुंबई WEAR झालेल्या दहडतवादी हल्ला 
२६/११/२००८ नंतर अशा दहडातवादी हल्ल्याचा सामना करण्यासाठी राम प्रधान समितीच्या 
शिफारशीनुसार उपरोक्त संदर्भ क्र. १, २ व ४ येथील शासन निर्णयांन्वये जलद प्रतिसाद पथकांची स्थापना 
करण्यात आली. सदर झासन निर्णयामध्ये सदर पथकातील अधिकारी/अंमलदार यांना त्यांच्या मूळ 
आस्थापनेवर मिळणारे एकूण वेतन (Gross Salary) अधिक मूळ वेतनाच्या ५०% अतिरिक्त वेतन प्रोत्साहन 
भत्ता म्हणून देण्यात यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि सदर पथकाची स्थापना २००९ मध्ये 
करण्यात आलेली असल्याने व ६ वा वेतन आयोग राज्यात २००८ साली लागू झाला असल्याने ६ व्या वेतन 
आयोगामध्ये सदर शासन निर्णयातील तरतूदी लागू करण्यात आल्या आहेत व त्यानुसार जलद प्रतिसाद 
पथकातील अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रोत्साहनात्मक भत्ता देण्यात येत आहे. 


सदर पथकामध्ये अत्यंत जोखिमेचे कामकाज असल्यामुळे पोलीस दलातील अधिकारी / अंमलदार 
हे जलद प्रतिसाद पथकामध्ये येण्यास इच्छुक होण्याच्या अनुषंगाने त्यांना प्रोत्साहन भत्ता देणे क्रमप्राप्त आहे. 
६ व्या वेतन आयोगामध्ये Basic + Grade Pay बेरजेवर प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येत होता. तथापि, ७ व्या 
वेतन आयोगामध्ये Grade pay ही संकल्पना संपुष्टात आलेली आहे. त्यामुळे जलद प्रतिसाद पथकातील 
पोलीस अधिकारी/ अंमलदार यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 

जलद प्रतिसाद पथकातील अधिकारी/अंमलदार यांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या मूळ वेतनाच्या २५% 
इतका प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. जलद प्रतिसाद पथकातील 
अधिकारी/अंमलदार यांची माहिती सोबतच्या विवरणपत्रात नमूद करण्यात आली आहे. (सहपत्र अव बो 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-०४१९/प्र.क्र.१२१/विजा-४, 


२. सदर प्रोत्साहन भत्ता हा ७ वा वेतन आयोग लागू झाल्याच्या दिनांकापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू 
होईल. 


३. सदर प्रोत्साहन भत्त्यावर इतर कोणतेही भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाहीत. जलद प्रतिसाद पथकातील 
पोलीस अधिकारी/अंमलदार हे मुळ घटकात परत गेल्यास त्यांना हा प्रोत्साहन भत्ता देय होणार नाही. 


8, सदर भत्त्यापोटी येणारा खर्च संबंधित पदाचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली टाकण्यात येतात 
त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


प्‌. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२७०/२०२०/व्यय-७, दिनांक १९ ऑगस्ट, 
२०२० अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२००८१९१५२८२४४०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Babasaheb Sadashiv Khand 


DN: t of maharashtra, ou=Home Department, 
abasahe postalCode=00032 stan 
4.20: 


7 b2eaaba081a55cef06bdb6c80e1 d685a43bde47f6714c5319 
sé 
1 Numb: 15462feaf1309a7e9e 1 f877d2336e32ff1 a88c85074f7 1f7clb 
adas hiv ha MALE sicecicssts,crBabasoheb Sadashiv Khandare 
Date: 2020.08.19 15:42:59 +05'30' 


(बाबासाहेब स. खंदारे ) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
३. मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, . 
४. मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
८. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई-४००३२. 
९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
qo. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
११. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१२. अपर पोलीस महासंचालक(का.व.सु.), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र/नागपूर. 
१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र/ नागपूर. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/नागपूर 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई/नागपूर. 
१७. संबंधित कोषागार अधिकारी. 
१८. कक्ष अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
20. निवडनस्ती/ विश्ा-४, गृह विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-०४१९/प्र.क्र.१२१/विजा-४, 


सहपत्र -अ 
जलद प्रतिसाद पथकातील मंजूर व कार्यरत अधिकारी/ अंमलदार पदांची माहिती 
अ.क्र पदनाम मंजूर प कार्यरत प 
मुंबई जिल्हा 
a पोलीस उप आयुक्त शिक का कळव cee 
२ सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त 03 03 
3 पोलिस निरीक्षक ०८ ०८ 
४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक २४ २४ 
षु पोलीस उप निरीक्षक ९६ ९६ 
नि पोलीस अंमलदार ७२० ७२० 
ठाणे 
a पोलीस अधिकारी व अंमलदार ११२ ९८ 
नाशिक 
= a पोलीस अधिकारी व अंमलदार ५६ ६० 
पुणे 
(।_ aa पोलीस अधिकारी व अंमलदार ११२ १०५ 
नागपूर 
[pas | पोलीस अधिकारी व अंमलदार ११२ १०६ 
नवी मुंबई 
a पोलीस अधिकारी व अंमलदार ८० ७४ 
सोलापूर 
1 १___| पोलीस अधिकारी व अंमलदार ५६ 43 
नांदेड 
== ऊळ पोलीस अधिकारी व अंमलदार ५६ ४३ 
अमरावती 
— a पोलीस अधिकारी व अंमलदार ५६ १७ 
औरंगाबाद 
= aan पोलीस अधिकारी व अंमलदार ५६ ३४ 
सहपत्र -ब 


जलद प्रतिसाद पथकातील अधिकारी/ अंमलदार यांच्या वेतनश्रेणीची माहिती 


अ.क्र पदनाम ७ व्या वेतनआयोगानुसार वेतनश्रेणी 
।__१__ | पोलीस उप आयुक्त एस-२३- ६७,७००-२,०८,७०० 
२ | सहाय्यक पोलीस आयुक्त एस-२०- 4&,900-9,(99, 400 
3 पोलीस निरीक्षक एस-१८- ४९,१००-१,५५,८०० 
४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक एस-१५- ४१,८००-१,३२,३०० 
4 पोलीस उप निरीक्षक एस-१४- ३८,६००-१,२२,८०० 
६ । पोलीस शिपाई एस-७- २१,७००-६९,१०० 
७ | पोलीस नाईक एस-८- २५,५००-८१,१०० 
८ पोलीस हवालदार एस-९- २६,४००-८३, ६०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


